सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०२२ : अग्रहायण , २४-३० , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . ५० ] 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २८०० 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

ते 

२८२० 


औ . भाग १-५० 


अनुक्रमणिका 


१ 

NOTIFICATION 


Law and Judiciary Department , 
Hutatma Rajguru Chowk , 
Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai - 400032 

Date : 28th November , 2022 


पृष्ठे 

२७ ९९ 
ते 

२८०० 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


No. SPP . 1622 / 349 / C.R.35 / XIV : - In exercise 
of the powers conferred by sub - section [ 8 ] of the 
section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 
( Act No. II of 1974 ) , the Government of Maharashtra 
hereby appoints Adv . Shri . Milind Keshavrao 
Waghirkar as " Special Public Prosecutor " for 
conducting the case bearing No. 58/2021 pending 
before Sessions Court , Beed which is arising out of C. 
R. No. 311/2022 registered Pimpalner Police Station , 
Dist . Beed . 


२७ ९९ 


[ पृष्ठे - २४ , 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी ९ ३ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , ९ ४ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


2. His appointment is strictly subject to the 
conditions of service laid down in the Maharashtra 
Law Officers ( Appointment , Condition of Service and 
Remuneration ) , Rules 1984 . 


3. Lump sum fees of Rs . 50,000 / - ( Rupees Fifty 
Thousand Only ) as quoted by Adv . Shri . Milind 
Keshavrao Waghirkar has been already deposited 
by the applicant Shrimati Mudrika Ashok Kharade 
to the Government , vide R.B.I. Challan No. 6456 , 
dated 24/11/2022 . The amount will be paid to 
Adv . Shri . Milind Keshavrao Waghirkar after 
completion of the case . 


4. The Government reserves the right to revoke / 
modify / annul the order without assigning any reasons . 
By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra , 


Vaishali P. Borude , 
Section Officer , Law & Judiciary Department . 


२८०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०२२ : अग्रहायण , २४-३० , 


NOTIFICATION 


Law and Judiciary Department , 

Hutatma Rajguru Chowk , 

Madam Cama Road , 


Mantralaya , Mumbai- 400032 

Date : 30th November , 2022 

No. SPP . 2522 / 1282 / C.R.116 / D - XIV : - In ex 
ercise of the powers conferred by sub - section [ 8 ] of 
the section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 
( Act No. II of 1974 ) , the Government of Maharashtra 
hereby appoints Adv . Shri . Rajkumar R. Patil as 
“ Special Public Prosecutor " for conducting the R.C.C. 
No. 76/2016 pending before Judicial Magistrate , First 
Class , Latur which is arising out of C.R. No. 166/2015 
registered Gandhi chowk Police Station , Dist . Latur . 


2. His appointment is strictly subject to the 
conditions of service laid down in the Maharashtra 
Law Officers ( Appointment , Condition of Service and 
Remuneration ) , Rules 1984 . 


3. Lump sum fees of Rs . 50,000 / - ( Rupees Fifty 
Thousand Only ) as quoted by Adv . Shri . Rajkumar R. 
Patil has been already deposited by the applicant 
Shrimati Fulabai Bhausaheb Bansude to the 
Government , vide R.B.I. Challan No. 7700 , 
dated 30/11/2022 . The amount will be paid to 
Adv . Shri . Rajkumar R. Patil after completion of 
the case . 


4. The Government reserves the right to revoke / 
modify / annul the order without assigning any reasons . 
By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra , 


Vaishali P. Borude , 

Section Officer , Law & Judiciary Department . 


शके १ ९ ४४ 


भाग १ - पुरवणी 

संकीर्ण अधिसूचना नेमणुका , पदोन्नती 


J 


इत्यादी 

3 


अपर जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद यांजकडून 

वाचा : - १. मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे ३७ ( १ ) व ३७ ( ३ ) अन्वये 

आदेश . 


२. मा . पोलीस अधिक्षक , औरंगाबाद ग्रामीण यांचे पत्र जावक क्रमांक 
जिवीशा / औ / का व सू- / २०२२-४५८५ , दिनांक ५ / ० ९ / २०२२ . 

आदेश 


क्र .२०२२ / गृहशाखा / दंडवि -१ / कावी -७८२ : - ज्याअर्थी , माझ्या असे 
निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यात 
दिनांक ३१/०८/२०२२ ते ९ / ० ९ / २०२२ या कालावधीत गणेश उत्सव साजरा 
होणार असून त्या अनुषंगाणे औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यात कायदा व 
सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता यावे , यासाठी 
जमाबंदी व शस्त्रबंदी बाबत मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) 
आणि ३७ ( ३ ) प्रमाणे बंदी ओदश दिनांक ०६ / ० ९ / २०२२ चे ००.०० वाजे 
पासून दिनांक २० / ० ९ / २०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचा निर्गमित होणेस 
विनंती केली आहे . 


त्याअर्थी अशा विविध कारणांमुळे औरंगाबाद ग्रामीण भागात सार्वजनिक 
शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी मुंबई पोलीस 
अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) अन्वये मी , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 
ग्रामीण भागात शासकीय कर्तव्य पार पाडणा - या व्यक्ती व्यतीरिक्त अन्य 
कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्या जवळपास कोणतीही व्यक्ती , 


१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 
तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , रिव्हॉल्व्हर , सुरे , काट्या किंवा लाठ्या किंवा 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापराता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 
जवळ बाळगणार नाही . 


२. कोणताही क्षार , द्रव्य पदार्थ , दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
जवळ बाळगणार नाही . 


३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 
किंवा निकॉस्टिक द्रव्ये गोळाकरुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार 
नाही किंवा वाहून नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार नाही किंवा तयार करणार नाही . 


औरंगाबाद विभाग 

४. कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजुन देखाव्याच्या 
उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा जाहिरपणे 
असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे 
प्रदर्शन करणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०२२ : अग्रहायण , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


५. जाहीरपणे घोषणा देणार नाही , गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपणही करणार नाही . 


६. अशा प्राधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्तेस धक्का 
पोहचेल अशी जिल्ह्याची किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची वृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण 
भाषणे करु नये . सोंग अगर हाव भाव करु नये आणि अशी चित्रे , चिन्हे , 
फलक किंवा इतर कोणतीही जिनस किंवा वस्तु तयार करु नये . त्यांचे 
प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये . तसेच आणखी 
असेही आदेशीत करीत आहे की , संपुर्ण औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा अंतर्गत 
पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास 
व निदर्शने , धरणे , मोर्चा , मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश 
देत आहे . 


हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 
विवाह , अत्यंयात्रा , धार्मिक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही . 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी सभा , मिरवणूक मोर्चा काढणे , ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामीण ) जिल्हा पोलीस 
अधिक्षक , आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामीण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत 
केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 


1 


हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीपावेतो दि . ६ / ० ९ / २०२२ 
चे ००.०० वाजे पासून दि . २० / ० ९ / २०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात 
राहतील . 


हा आदेश दिनांक ६ / ० ९ / २०२२ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी पारित 
करण्यात आलेला आहे . 

औरंगाबाद , ५ सप्टेंबर , २०२२ . 


मंदार वैद्य , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद . 


४ 


२८०१ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद यांजकडून 

वाचा : - १. मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे ३७ ( १ ) व ३७ ( ३ ) अन्वये 
आदेश . 

२. मा . पोलीस अधिक्षक , औरंगाबाद ग्रामीण यांचे पत्र जावक क्रमांक 
जिवीशा / औ / का व सू- / २०२२-५५९ ५ , दिनांक ४/११/२०२२ , प्राप्त दिनांक - 
९ / ११ / २०२२ . 


आदेश 

क्र .२०२२ / गृहशाखा / दंडवि -१ / कावी - ९ ५१ : - ज्याअर्थी , माझ्या असे 
निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यात 
नगरपालिका , जिल्हापरिषद , पंचायत समिती यांच्या निवडणूका संबंधाने 
वॉर्ड रचना , गण / प्रभाग रचना तयार करण्याचे काम चालू असून राजकिय 
पक्ष संघटना आपल्या सोयीनुसार वॉर्ड , गण व प्रभाग तयार व्हाव्यात 
याबाबत अग्रही असून कार्यकर्त्याच्या बैठका , मेळावे इत्यादी कार्यक्रम घेण्यात 
येत असून त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 


तसेच दिनांक १०/११/२०२२ रोजी मौजे शेकटा ता . जि . औरंगाबाद 
येथे अब्दूल मिया उरुस व दिनांक २२/११/२०२२ रोजी मौजे घाटनांद्रा ता . 
सिल्लोड येथे इंद्रगडी देवी स्थान कार्तिकी पौर्णिमा निमित्त यात्रा भरणार 
आहे . त्यानुषंगाने औरंगाबाद जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार व घटना 
घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही 


त्यानुषंगाने औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार व 
घटना घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . करीता औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेच्या 
दृष्टीकोनाने परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता यावे , यासाठी जमाबंदी व शस्त्रबंदी 
बाबत मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) प्रमाणे 
बंदी ओदश दिनांक १०/११/२०२२ चे ००.०० 
००.०० वाजे पासून दिनांक ३१/११/२०२२ 
रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचा निर्गमित होणेस विनंती केली आहे . 


त्याअर्थी अशा विविध कारणांमुळे औरंगाबाद ग्रामीण भागात सार्वजनिक 
शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी मुंबई पोलीस 
अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) अन्वये मी , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 
ग्रामीण भागात शासकीय कर्तव्य पार पाडणा - या व्यक्ती व्यतीरिक्त अन्य 
कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्या जवळपास कोणतीही व्यक्ती , 

१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 
तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , रिव्हॉल्व्हर , सुरे , काट्या किंवा लाठ्या किंवा 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापराता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 
जवळ बाळगणार नाही . 

२. कोणताही क्षार , द्रव्य पदार्थ , दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
जवळ बाळगणार नाही . 

३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 
किंवा निकॉस्टिक द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार 
नाही किंवा वाहून नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार नाही किंवा तयार करणार नाही . 


४. कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजुन देखाव्याच्या 
उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा जाहिरपणे 
असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे 
प्रदर्शन करणार नाही . 


२८०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०२२ : अग्रहायण , २४-३० , 


५. जाहीरपणे घोषणा देणार नाही , गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपणही करणार नाही . 


६. अशा प्राधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्तेस धक्का 
पोहचेल अशी जिल्ह्याची किंवा राज्याची सुरक्षीतता धोक्यात येईल किंवा 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची वृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण 
भाषणे करु नये . सोंग अगर हाव भाव करु नये आणि अशी चित्रे , चिन्हे , 
फलक किंवा इतर कोणतीही जिनस किंवा वस्तु तयार करु नये . त्यांचे 
प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये . तसेच आणखी 
असेही आदेशीत करीत आहे की , संपुर्ण औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा अंतर्गत 
पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास 
व निदर्शने , धरणे , मोर्चा , मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश 
देत आहे . 


हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 
विवाह , अत्यंयात्रा , धार्मिक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही . 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी सभा , मिरवणूक मोर्चा काढणे , ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामीण ) जिल्हा पोलीस 
अधिक्षक , आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामीण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत 
केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 


F 


हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीपावेतो दि .१० / ११ / २०२२ 
चे ००.०० वाजे पासून दि . ३०/११/२०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात 
राहतील . 

हा आदेश दिनांक ९ / ११ / २०२२ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी पारित 
करण्यात आलेला आहे . 
औरंगाबाद , ९ नोव्हेंबर , २०२२ . 


आप्पासाहेब शिंदे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद . 


५ 

जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांजकडून 

वाचा : - १ ) महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग , मंत्रालय मुंबई यांचे 
पत्र क्र . ग्रापंनि -२०२० / प्र.क्र . - ०६ / पंरा -२ दिनांक ६ मार्च , २०२० . 


२ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब असाधारण क्र . 
७१ ग्राम विकास विभाग यांची अधिसुचना दि . ५ मार्च २०२० . 


३ ) महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग , मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्र . 
ग्रापंनि -२०२० / प्र.क्र . - ०६ / पंरा -२ दिनांक ९ मार्च , २०२० . 


४ ) महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग , मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्र . 
ग्रापंनि -२०१५ / प्र.क्र . - ० ९ / पंरा -२ दिनांक २४ मार्च , २०१५ ( ग्रामपंचायतीच्या 
सरपंच पदाच्या महिला आरक्षणाबाबत ) 


५ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . २०२० / साप्र / ग्रापंनि / सरपंच आरक्षण / एप्रिल 
२०२० ते मार्च २०२५ / सरपंच पद आरक्षण / कावि -७६ / २२०३ दि . २/०७/२०२० . 


६ ) तहसिलदार औरंगाबाद , पैठण , फुलंब्री , सिल्लोड व खुलताबाद यांचे 
ग्रा.पं. सार्वत्रिक निवडणूक - २०२२ निकाल प्रसिध्दी अधिसुचना ( जोडपत्र - १६ ) 
दिनांक ११/०८/२०२२ . 


भाग १ - पुरवणी 

७ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ दि . २/३/२०२० 
( खेर्डा - नानेगांव ) 


शके १ ९ ४४ 


८ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ दि . 
( आपेगाव - अगरनांदूर ) 


४/३/२०२० 


९ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ दि . ७/१२/२०२० 
( नानेगांव - जंजाळा ) 


१० ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ दि . २८/०१/२०२२ 
( येसगाव - येसगाव -२ ) 


- 


११ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ दि . ९ / २ / २०२२ 
( करोडी सहजापूर ) 


१२ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ दि . २५/०४/२०२२ 
( आळंद - नायगव्हाण ) 


१३ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . २०२० / सा / ग्रापंनि / एप्रिल २०२० ते 
मार्च २०२५ सरपंच पद आरक्षण / कावी- ७६ दिनांक २/७/२०२० . 


१४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . २०२० / साप्र / ग्रापंनि / एप्रिल २०२० ते मार्च 
२०२५ / नवनिर्मित ग्रापं / सरपंच आरक्षण / कावी -८२६ दि . ३० / ० ९ / २०२२ . 
आदेश 


विषय : - माहे एप्रिल २०२० ते मार्च २०२५ या कालावधीकरिता ग्रुप 
ग्रामपंचायतीचे विभाजन होवून नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतींचे सरपंच 
पदाचे तालुकानिहाय महिलांचे आरक्षण निश्चीत करुन देणेबाबत 


क्र . २०२२ / साप्र / ग्रापंनि / एप्रिल २०२० ते मार्च २०२५ / नवनिर्मित ग्रा . 
प . / सरपंच आरक्षण / कावि- ज्या अर्थी महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास 
विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक ग्रापंनि -२०२० / प्र.क्र . ०६ / पं . रा . - २ 
दिनांक ० ९ मार्च २०२० अन्वये राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सन २०२० ते 
२०२५ मध्ये होणा - या सार्वत्रिक निवडणुका व या कालावधीत गठीत होणा - या 
ग्रामपंचायती लक्षात घेता ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाचे राज्य स्तरावरील 
जिल्हानिहाय आरक्षण महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ( सरपंच व उपसरपंच ) निवडणुक 
नियम १ ९ ६४ च्या नियम २ अ ( १ ) ( २ ) नुसार पुढील ०५ वर्षाच्या कालावधीसाठी 
निश्चीत करून दिलेले असुन त्याचे जिल्हानिहाय वाटप महाराष्ट्र शासन 
अधिसूचना असाधारण क्रमांक ७१ दिनांक ०५ मार्च २०२० रोजीच्या 
परिशिष्टानुसार जाहीर केलेले आहे . 


ज्याअर्थी , संदर्भ क्र . १४ अन्वये माहे एप्रिल २०२० ते मार्च २०२५ या 
कालावधी करिता औरंगाबाद जिल्ह्यातील नवनिर्मित ०६ ग्रामपंचायतीमधील 
सरपंच पदाचे तालूकानिहाय आरक्षण यापुर्वीच वाटप करण्यात आलेले 
आहे त्यानुषंगाणे औरंगाबाद जिल्ह्यातील औरंगाबाद , पैठण , फुलंब्री , सिल्लोड 
व खुलताबाद या ०५ तालुक्यातील नवनिर्मित ०६ ग्रामपंचायतीचे महिला 
करिता आरक्षित सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करणे आवश्यक आहे . 


करिता मी , सुनिल चव्हाण , जिल्हाधिकारी औरंगाबाद महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायत अधिनियम मधील मुंबई ग्रामपंचायत ( सरपंच व उपसरपंच ) 
निवडणूक नियम १ ९ ६४ मधील नियम ( ३ ) , ( ४ ) आणि महाराष्ट्र शासन , 
ग्रामविकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्र . ग्रापंनि -२०२० / प्र.क्र . - ६ / परा 
२ , दिनांक ९ मार्च २०२० नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये 
औरंगाबाद जिल्ह्यातील ०५ तालुक्यातील ग्रामपंचायती करीता सरपंच पदाचे 
तालुका निहाय आरक्षण खालील प्रमाणे वाटप करण्यात येत आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


अधिसूचने 
मधील अ.क्र . 


अ . क्र . 


अ . 

क्र . 


१ 

२ 

३ 

४ 


५ 


६ 

७ 

८ 


१६ 


१ 

२ 

३ 

४ 


९ 


वरील प्रमाणे नमूद केल्या नुसार औरंगाबाद जिल्ह्यातील नवनिर्मित 
ग्रामपंचायतीचे ना.मा.प्र . चे आरक्षण करतांना २३५ पदे ना.मा.प्र . करिता 
आरक्षित करण्यात आलेली असून त्यापैकी ११७ पदे यापुर्वीच महिलांसाठी 
आरक्षित करण्यात आलेली आहेत . त्यामुळे उर्वरीत ०१ पद हे ना.मा.प्र . 
महिलांसाठी आरक्षित करण्यात येत आहे . 

आरक्षण प्रवर्ग 


एकूण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०२२ : अग्रहायण , २४-३० , शके १ ९ ४४ 

अनुसुची २ 

अनुसूची -२ ( सन २०२० ते २०२५ करिता नवनिर्मित ग्रामपंचायतीचे आरक्षण ) 


तालुका 


जिल्हा 


अनुसूचित जाती 

अनुसूचित जमाती 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

सर्वसाधारण 


औरंगाबाद 

पैठण 

फुलंब्री 

सिल्लोड 

सोयगाव 

कन्नड 

खुलताबाद 

गंगापूर 

वैजापूर 

एकूण 


औरंगाबाद 


बिगर अनुसूचित 
क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीची 

संख्या 


बिगर अनुसूचीत 
क्षेत्रातील 
ग्रामपंचायतीची 
संख्या 


११४ 

१०८ 

१०८ 

१०३ 

४६ 

१३८ 

३ ९ 

१११ 


८७० 


१३५ 

८६५ 


१०७ 

४७ 

२३४ 

४७६ 

८६४ 


पूर्वीच्या ८६५ ग्रामपंचायतीची विगतवारी 

महिला 


अनुसूचित जातीसाठी अधिसूचित जमातीसाठी 
आरक्षित सरपंच 

आरक्षित सरपंच 

पदे 

पदे 


अ.जा. 


अनुसूचीत जातीसाठी 
आरक्षित सरपंच 
पदे 


१० 

८ 


१०८ 


८ 

५ 

२ 

५ 

२ 

१० 

७ 

५२ 


५५ 

२६ 

२० 

२४१ 

४४२ 

तालूकानिहाय आरक्षण वाटप ( सन - २०२०-२०२५ ) 


अ.जा. 

महिला 


१० 

९ 


महिला 

५४ 


९ 

५ 

२ 

६ 

२ 

११ 

७ 

५५ 


अ . 

जमाती 


१ 

१ 

१ 


अनुसूचीत 
जमातीसाठी आरक्षित 
सरपंच पदे 


५ 


१०८ 

४७ 

२३५ 

४८० 

८७० 


३ 

४ 

१ 

३ 

३ 

२१ 


अ.ज. 

महिला 


२ 

२ 

२ 

५ 


४७ 


३ 


५ 


१ 


औरंगाबाद जिल्ह्यातील पुर्वीच्या ८६५ ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची 
विगतवारी आजच्या नविन ग्रामपंचायती ( एकूण ०६ ) ह्या एकूण ८७१ ग्रामपंचायती 
होतात . परंतू पानेवाडी ग्रामपंचायत ही फुलंब्री नगर पंचायत मध्ये समाविष्ठ 
झाल्याने आज रोजी ग्रामपंचायतची संख्या ८७० होते . त्यांच्या नविन 
विगतवारीनुसार तुलनात्मक तक्ता खालील प्रमाणे होतो . 

आताच्या ग्रामपंचायतीची विगतवारी 


३ 

४ 

२६ 


महिला 

२४ 


महिला 


नामाप्र 


ना . मा . प्र . करिता 
आरक्षित सरपंच 

पदे 


५५ 

२६ 

१२१ 

२४२ 

४४४ 


१५ 

१४ 

१४ 

१४ 

६ 

१८ 

५ 

१५ 

१८ 

११४ 


नागरिकांच्या मागास 

प्रवर्गासाठी आरक्षित 
सरपंच पदे 


२३५ 


१६ 

१५ 

१५ 

१४ 


महिला 


११८ 


६ 

१ ९ 

६ 

१५ 

१ ९ 

१२० 


१ 


O 


१ 


नामाप्र सर्वसाधारण 

महिला 


३० 

२ ९ 

२ ९ 


२७ 

१२ 

४० 

११ 

२७ 

३८ 

२३६ 


खुला प्रवर्ग 


४८० 


फरक 


२८०३ 


O 


महिला 


१ 

१ 


खुला प्रवर्ग 


महिला 

२४२ 


सर्वसाधारण 

महिला 


३० 

३० 

३० 

२८ 

१२ 

४१ 

११ 

२७ 

३ ९ 

२४१ 


त्याअर्थी , सर्वसाधारण पदांच्या आरक्षणाचा विचार करता सन २०२०-२०२५ या कालावधीतील सरपंच आरक्षणामध्ये तालूका औरंगाबाद , पैठण , फुलंब्री , 
सिल्लोड , व खुलताबाद , या ०५ तालुक्यातील महिलांसाठीचे आरक्षण वरीलप्रमाणे ठरवून देण्यात आले आहे त्यापैकी पैठण , फुलंब्री सिल्लोड यांमधील 
महिलांचे आरक्षणाकरिता ०१ पद याआधिच निश्चित करण्यात आले असून औरंगाबाद व खुलताबाद तालूक्यांमध्ये समसमान जागा निश्चित केल्या आहेत . 
त्याअर्थी , सर्वसाधारण पदासाठीच्या ०४ जागा ह्या ग्रामपंचायत जंजाळा ता .. सिल्लोड , ग्रा.पं. नायगव्हाण ता . फुलंब्री , ग्रा.पं. अगरनांदर ता . पैठण आणि ग्रा.पं. 
येसगाव -२ ता . खुलताबाद यांच्यासाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या आहेत . त्याअनुषंगाने आरक्षित करण्यात आलेल्या ०४ जागांपैकी ०१ जागा ही खुलताबाद 
तालुक्यातील येसगाव -२ ह्या ग्रामपंचायतीमधील महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येत आहे आणि इतर ०३ जागा सर्वसाधारण पदांसाठी सोडण्यात येत आहे . 
सबब संबधित तहसिलदार यांनी सरपंच आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण करुन त्यबाबतचा अनुपालन अहवाल तात्काळ या कार्यालयास सादर करावा . 


सुनिल चव्हाण , भाप्रसे , 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद . 


२८०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०२२ : अग्रहायण , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


६ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद यांजकडून 

वाचा : - मा . पोलीस अधिक्षक उस्मानाबाद यांचे पत्र क्रं जिवीशा / बंदी 
आदेश / ७४४१ / २०२२ उस्मानाबाद दिनांक १८/११/२०२२ . 


विषय : - महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) 
खाली जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश निर्गमित होणे बाबत 


आदेश 

क्र . २०२२ / एमएजी -३ / कावी - १३० ९ - ज्याअर्थी , मा . पोलीस अधिक्षक 
उस्मानाबाद यांनी त्यांचे पत्र दि . १८/११/२०२२ नुसार उस्मानाबाद जिह्यात 
खालील प्रमाणे सण / उत्सव व कार्यक्रम व विविध पक्ष संघटना यांचे वतीने 
त्यांचे मागणी संदर्भात धरणे , मोर्चे , बंद , संप , रास्ता रोको इत्यादी 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित आहेत . मराठा आरक्षण , ओबीसी राजकीय 
आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी विविध पक्ष / संघटना यांचेकडून आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच पिक विमा व नुकसान 
भरपाईची देय रक्कम मिळणे आणि इतर मागण्या अनुषंगाणे शेतकरी 
तसेच विविध पक्ष / संघटना यांचेकडून धरणे , मोर्चे , उपोषण , आत्मदहण , 
बंद , निर्दशने , ताला ठोको व रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . उस्मानाबाद जिल्ह्यात 
ग्रामीण / शहरी भागात विविध ठिकाणी यात्रा / जत्रा / उरुस लहान मोठ्या 
स्वरुपात साजरी करण्यात येतात . व्यक्ती , व्यक्ती समुह तसेच विविध पक्ष / 
संघटना यांचे वतीने त्यांच्या विविध मागण्यासाठी अचानकपणे आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही तसेच दिनांक २०/११/२०२२ 
रोजी टिपु सूलतान जयंती असून याप्रसंगी विविध कार्यक्रम आयोजीत 
करण्यात येतात . तरी वरील प्रमाणे संपन्न होणारे धार्मिक सण / उत्सव , 
यात्रा / जत्रा / उरुस व आंदोलनात्मक कार्यक्रम उस्मानाबाद जिल्ह्यात शांततेत 
पार पाडण्याकरिता तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी 
दिनांक १ ९ / ११ / २०२२ रोजीचे ००.०१ पासून ते दिनांक ०३/१२/२०२२ रोजी 
२४.०० वाजे पावेतो ( दोन्ही दिवस धरुन ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
१ ९९ १ चे कलम ३१ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपुर्ण 
उस्मानाबाद जिल्ह्यात जारी होणेस विनंती केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , पोलीस अधिक्षक उस्मानाबाद यांचे अहवालावरुन 
जिल्ह्याची कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक 
आदेश लागु करण्याची माझी खात्री झालेली आहे . 


भाग १ - पुरवणी 

असे निर्देश देत आहे की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणा - या कर्मचा - या 
व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही व्यक्तीस कायदा व सुव्यवस्थेचे दृष्टीकोनातून उस्मानाबाद 
जिल्ह्यात दिनांक १ ९ / ११ / २०२२ रोजीचे ००.०१ पासून ते दि . ३/१२/२०२२ 
रोजीचे २४.०० वा . पावेतो ( दोन्ही दिवस धरुन ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे जमाव व शस्त्रबंदी प्रमाणे खालील 
बाबी करण्यात मनाई करण्यात येत आहे . 


त्याअर्थी , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
प्रमाणे मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , 
मी , शिवकुमार स्वामी , अपर जिल्हादंडाधिकारी , उस्मानाबाद , या आदेशाद्वारे 


१. शस्त्र , सोटे , काठी , तलवार , बंदूक जवळ बाळगणार नाहीत . 
२. लाठ्या , काठ्या , शारिरीक इजा होण्यास कारणीभुत ठरतील 
सहज येतील , अशा वस्तु बाळगणार नाहीत . 

३. कोणतेही दाहक पदार्थ , किंवा स्फोटके जवळ बाळगणार नाहीत . 

४. दगड किंवा इतर क्षेत्रपणास्त्रे किंवा फोडवयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा साधे गोळे करुन ठेवणारे नाहीत किंवा बाळगणार नाहीत 
तयार करणार नाहीत . 


५. आवेशी भाषणे , अंगविक्षेपण , विडंबनात्मक नकला करणार नाही 
सभ्यता , नितिमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे , निशाणी , घोषणा 
फलक किंवा इतर कोणत्याही वस्तु जवळ बाळगणार नाहीत . 


६. जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणने , वाद्य वाजविणे किंवा कोणतीही 
कृती जे देशाच्या संविधानातील मुल्यांच्या विरुध्द असेल किंवा देशाच्या मान 
व सार्वभौमत्व यांना इजा पोहचवणारी असेल किंवा सार्वजनिक सुरक्षा 
आणि सामाजिक सलोखा यांना हानी पोहचवणारी असेल आणि जाहिरपणे 
प्रक्षोभक भाषण व असभ्य वर्तन करणार नाहीत . 


७. व्यक्तींच्या किंवा शवांच्या किंवा प्रेते किंवा आकृती किंवा त्याच्या 
प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणार नाहीत . 


८. पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही 
जमावास परवानगी शिवाय एकत्र येता येणार नाही किंवा मिरवणुक / मोर्चा 
काढता येणार नाही . 


हा आदेश आज दिनांक १८/११/२०२२ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
दिले . 


उस्मानाबाद , दि . १८/११/२०२२ 


शिवकुमार स्वामी , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०२२ : अग्रहायण , २४-३० , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : मौ . करखेली तालुकाः धर्माबाद जिल्हाः नांदेड 

अ.क्र . 

क्षेत्र 

भूमापन क्रमांक 
किंवा गट नंबर 

| सोडुन देण्यात आलेले 
जमीनीचे आदमासे क्षेत्र 

हे.आर. 


७ 


जिल्हाधिकारी , नांदेड यांजकडून 

अधिसूचना ( कलम १ ९ ) 

मा . जिल्हाधिकारी , नांदेड यांची मान्यता क्र .२०२२ / आरबी / डेस्क -३ / 
सिआर -१ ९ दि . १५.११.२०२२ 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , धर्माबाद यांचे पत्र 

जा.क्रं . २०२२ / उपविअ / भूसंपादन / सिआर - ०२ ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त 
अधिनियम ” असा केला आहे . ) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन , अधिसुचना क्रमांक -१ ९ 
पान क्र . २१४५ वर दिनांक ऑगस्ट - ११-१७ , २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना 
काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये आधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , 
अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता , उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र .६ नांदेड 
विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , नांदेड ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम -१ ९ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे : 


आणि ज्याआर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन 
पातलसिंका क्र .२ नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


०१ 


m 


०४ 

०५ 

०६ 

०७ 


५०८ 

५०८ 

५०८ 

५०८ 

५०८ 

५० ९ 

५१० 

एकूण 


( हे.आर. 

मध्ये ) 


.०३ 

०.१७ 

०.२३ 

०.०५ 

०.०८ 


०.०५ 

०.४२ 

१.०३ 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


दिनांकः -१५ / ११ / २०२२ 
ठिकाण : - नांदेड . 


अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांवः मौ . करखेली तालुकाः धर्माबाद 
अनु क्र . भूमापन क्र . किंवा गट नं . 
- लागु नाही - 


T 


प्रकल्पाचे नांवः- भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजवा कालवा सा.क्र .१३७७०० 
मी . वरील ईस्केप चॅनलचे बांधकाम मौ . करखेली ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजवा कालवा 
सा.क्र .१३७७०० मी . वरील ईस्केप चॅनलचे बांधकाम मौ . करखेली ता . 
धर्माबाद जि . नांदेड . 

समाजाला होणारे लाभ : - जलसिंचनाची पायाभूत सुविधा . 


२८०५ 


- 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

- लागु नाही 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , धर्माबाद यांचे कार्यालयात करता येईल . 


जिल्हाः नांदेड 
क्षेत्र हेक्टर मध्ये 


स्वा / 

जिल्हाधिकारी , नांदेड . 


२८०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०२२ : अग्रहायण , २४-३० , 


८ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , सेलू , यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम ११ ( १ ) खालील सुधारित 
अधिसुचना 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ) 
मौ . पिपळगांव काजळे ता . जिंतूर जि . परभणी येथील शेतजमीन पाझर 
तलाव क्रं . १ करिता साठी भुसंपादन . 


क्र . २०२२ / भुसं . / सिआर - ६ / २०१२ - ( मौजे पिंपळगाव काजळे , 
ता . जिंतूर , जि . परभणी येथील शेतजमीन पाझर तलाव क्र . १ मधील 
भुसंपादीत भुधारकांचे आक्षेपानुसार उपअधिक्षक भुमिअभिलेख जिंतूर यांनी 
नव्याने फेर मोजणी करुन सुधारित संयुक्त मोजणी अहवाल क्र . भुसंपादन / 
मोजणी अहवाल / २०१ ९ कावी दिनांक १५ / ०७ / २०१ ९ जा . क्र . १०५० 
रोजी सादर केल्याप्रमाणे तसेच मा . उच्च न्यायालय खंडपिठ औरंगाबाद 
यांची रिट याचीका क्र . १२२३२ / २०१ ९ व रिट याचिका क्र . ७२३८ / २०१ ९ 
मध्ये मा . न्यायालयाने ( ०६ ) सहा महिन्यात भुसंपादन प्रकरणे तात्काळ 
निकाली काढणे बाबत दिनांक - ९ / ०६ / २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार 
सुधारित क्षेत्राची कलम -११ ( १ ) प्रसिध्दी करणे बाबत ) . 


ज्याअर्थी , भुमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ 
( यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे . ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ३ ) च्या 
खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा 
उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
उक्त जमीन असा करण्यात आलेला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये 
दिलेले आहे . आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचीत करण्यात येते की , उक्त 
जमीनीची उक्त सार्वजनीक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे या द्वारे घोषीत करण्यात येते . 


भाग १ - पुरवणी 

आणि ज्याअर्थी प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये 
कारणे नमूद करावीत ) . 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेली आहे . 


शके १ ९ ४४ 


आणि ज्या अर्थी , कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे 
आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा . ) 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करतो की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील 
कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही , किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतू आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम -२०१४ ( यात पुढे 
ज्यांचा उक्त नियम असा करण्यात आला आहे . ) त्यांचा नियम -१० च्या 
उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेख्याच्या अद्यावतीकरणाचे 
काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत 
करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुंसपादन अधिकारी , सेलू यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


३ 


अनुसूची एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
पाझर तलाव क्र . १ साठी भुसंपादन 
गाव : - मौ . पिपळगांव काजळे , तालूका 
भुमापन किंवा गट क्रमांक 


१८७ 


१८८ 


१ ९ ० 

एकूण 


जिंतूर जि . परभणी 


अंदाजित क्षेत्र हेक्टर 
( आर मध्ये 
० हे . ५८ आर 

० हे . ६ ९ आर 

० हे . ३३ आर 

१ हे . ६० आर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०२२ : अग्रहायण , २४-३० , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : - मौ . पिपळगांव काजळे , ता . जिंतूर पाझर तलाव क्रं . १ 
साठी भुसंपादन ( रोहयो अंतर्गत ) 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - मौ . पिपळगांव काजळे , ता . जिंतूर पाझर तलाव 
क्रं . १ करिता सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ 


समाजाला मिळणारे लाभ : - शेती पिकासाठी पाणी , जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - 
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक 


अनुसूची चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेल्या ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश - दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकीर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 


अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम - 
प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

क ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा 

भुसंपादन अधिकारी , सेलू यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : ५/१२/२०२२ 

ठिकाण : सेलू 


अरुणा संगेवार , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी , सेलू . 


२८०७ 


९ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , सेलू , यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना 

( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ) 


मौ . रायखेडा ता . जिंतूर जि . परभणी येथील शेतजमीन पाझर तलाव 
क्रं .१ करिता साठी भुसंपादन . 


क्र . २०२२ / भुसं . / सिआर -५३ / २०० ९.- ज्याअर्थी , भुमीसंपादन पुनर्वसन 
व पुर्नस्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई ) 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / 
अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ३ ) च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) ( यात ज्याचा निर्देश उक्त “ अधिनियम ” असा केलेला आहे ) त्याचा 
कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक- ३ - ९ 
नोव्हेंबर , २०२२ रोजी पृष्ठ क्र . १४,१५ वर प्रारंभिक अधिसुचना प्रसिध्द 
करण्यात आलेली आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
उक्त जमीन असा करण्यात आलेला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये 
दिलेले आहे . आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम -१ ९ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचीत करण्यात येते की , उक्त 
जमीनीची उक्त सार्वजनीक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे , असे या द्वारे 
घोषीत करण्यात येते . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये 
कारणे नमूद करावीत ) . 


२८०८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०२२ : अग्रहायण , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेली आहे . 


आणि ज्या अर्थी , कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे 
आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा . ) 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करतो की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील 
कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही , किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतू आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम -२०१४ ( यात पुढे 
ज्यांचा “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे . ) त्यांचा नियम -१० च्या 
उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेख्याच्या अद्यावतीकरणाचे 
काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत 
करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुंसपादन अधिकारी , सेलू यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


अनुसूची एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


पाझर तलाव क्र . १ साठी भुसंपादन 

गाव : - रायखेडा , तालूका जिंतूर जि . परभणी 

भुमापन किंवा गट क्रमांक 


७२ 


- 


अंदाजित क्षेत्र हेक्टर 
( आर मध्ये 

१ हे . ५२ आर 


, 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


- 


- 


प्रकल्पाचे नांव : - मौ . रायखेडा ता . जिंतूर पाझर तलाव क्रं . १ साठी 
भुसंपादन ( रोहयो अंतर्गत ) 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - मौ . रायखेडा ता . जिंतूर पाझर तलाव क्रं . १ 
करिता सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ 

समाजाला मिळणारे लाभ : - शेती पिकासाठी पाणी , जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - 
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक 


अनुसूची चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेल्या ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश - दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकीर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 


अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम - 
प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 


क ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 

टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी , सेलू यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : ५/१२/२०२२ 
ठिकाण : सेलू 


अरुणा संगेवार , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी , सेलू . 


औरंगाबाद विभाग 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) लसिका नांदेड , यांजकडून 

दिनांक ०७/१२/२०२२ 

शुद्धीपत्रक कलम ११ 

क्र .२०२१ / उपजि / लसिका / सिआर - ५- उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड यांची अधिसूचना क्र .२०२१ / उपजि / लसिका / सिआर -५ दिनांक 
२८/१२/२०२१ हि महाराष्ट्र शासन औरंगाबाद विभागाच्या राजपत्रात अधिसूचना 
क्र .१५ पान क्रमांक १४ ते १६ वर दिनांक ०६ - १२ जानेवारी , २०२२ रोजी 
प्रसिध्द झाली आहे . त्यात खालील प्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 


१ 


अ.क्र . ग.क्र . संपादीत क्षेत्र 


२ 


३ 


30 


४ 


५ 


६ 


करिता 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०२२ : अग्रहायण , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


एकुण 


८.२५ 


१० 


अ.क्र . ग.क्र . संपादीत क्षेत्र 

९ पै . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


वाचावे 


७ 


०.४४ 


९ पै . 

११ पै . 

२३ पै . 

३३४ पै . ०.२ ९ 

३३४ पै . 

३३४ पै . ०.४२ 


एकुण 


०.१२ 


०.०६ 


०.६१ 


०.११ 


१०.३० 


स्वा / 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड . 


२८० ९ 


११ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

वाचले : - श्री एस . बी . डिगे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड यांचे 
पत्र क्रमांक ५४३३/२०२२ , दिनांक १ ९ / ०७ / २०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील 
परिवर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज , वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील 
आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र.ब २ ( १ ) / ५४८५ / २०२२. श्री . एस . बी . डिगे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक १५/०७/२०२२ ते १६/०७/२०२२ या 
एकूण दोन ( २ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकिय कारणास्तव कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येते . 


- 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . बी . डिगे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . डिगे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

:: २ :: 

तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
दिनांक १५/०७/२०२२ रोजीचे जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
श्रीमती आर . आर पटवारी , जिल्हा न्यायाधीश -३ , नांदेड यांनी 
पाहीला आहे व दिनांक १६/०७/२०२२ रोजीचे जरुरी व 
तात्कालीक कार्यभार श्रीमती यु . व्ही . इंदापुरे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , नांदेड यांनी पाहीला आहे . 

नांदेड . दिनांक : - २० जुलै , २०२२ . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


१२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

वाचले : : - १. जिल्हा न्यायालय , नांदेड इंग्रजी कार्यालयीन आदेश जा . 
क्र . Adm . / B.9 / 6229 / 2022 , दिनांक १४/०७/२०२२ . 


२. श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांचे पत्र जा . क्र . ६४१/२०२२ , दिनांक 
२०/०७/२०२२ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब - २ ( १ ) / ५४ ९ ७ / २०२२- श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २०/०७/२०२२ 
ते २२/०७/२०२२ या तीन ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दिनांक २३/०७/२०२२ व २४/०७/२०२२ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून 
दिनांक २०/०७/२०२२ रोजीपासून ते दिनांक २५/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


२८१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०२२ : अग्रहायण , २४-३० , शके १ ९ ४४ 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोंली हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असत्या . 
:: २ :: 


सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली व दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद या न्यायालयाचा दिनांक २०/०७/२०२२ रोजीचा 
जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री . आर . एम . लोलगे , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांनी पहावा . सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , बिलोली या न्यायालयाचा दिनांक २१/०७/२०२२ व २२/०७/२०२२ 
रोजीचे जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्रीमती एस . ए . हरणे , दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांनी पहावा . 


:: ३ :: 

दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , देगलुर , नायगांव बा . , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली , मुखेड , नायगांव बा . , देगलुर व २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , मुखेड या न्यायालयाचा दिनांक 
२३/०७/२०२२ व २४/०७/२०२२ रोजीचे जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
श्रीमती एस . ए . हरणे , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांनी 

पहावा . 


नांदेड . दिनांक : - २० जुलै , २०२२ . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


१३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

वाचले : श्री दिनेश ए . कोठलीकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ , बिलोली 
यांचे पत्र जा . क्र . ११५०/२०२२ , दिनांक ११/०७/२०२२ व सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब -२ ( १ ) / ५२ ९९ / २०२२-- श्री दिनेश ए . कोठलीकर , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २०/०७/२०२२ ते २२/०७/२०२२ या 
एकूण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक २३/०७/२०२२ व 
२४/०७/२०२२ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक १ ९ / ०७ / २०२२ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री दिनेश ए . कोठलीकर , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री दिनेश ए . कोठलीकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते 


भाग १ - पुरवणी 


: ०२ : 

जिल्हा न्यायाधीश –१ , बिलोली यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील 
विशेष अधिकार क्षेत्रातील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड यांनी 
पाहावा , तसेच उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कामकाज 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , बिलोली यांनी पाहावा . 

नांदेड . दिनांक : - १४ जुलै , २०२२ . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


१४ 


जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले : 

श्री जी . आर . डोरनलपल्ले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांचे पत्र जा . क्र . १५१ ९ / २०२२ , दिनांक 
११/०७/२०२१ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब- २ ( १ ) / ५३०४ / २०२२-- श्री जी . आर . डोरनलपल्ले , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांना महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २७ / 
०६/२०२२ ते ०८/०७/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( १२ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ० ९ / ०७ / २०२२ व १०/०७/२०२२ रोजीच्या 
सुट्टयांचा फायदा जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जी . आर . डोरनलपल्ले , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहिले असते . 


भाग -२ 

श्री जी . आर . डोरनलपल्ले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नायगांव ( बा . ) यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार 
श्री . आर . एम . लोलगे , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . 
यांनी पाहीला आहे . 

नांदेड . दिनांक : - १४ जुलै , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


१५ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्री . वि . म . गायकवाड , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , लोहा यांचे पत्र क्र . १३०३/२०२२ , दिनांक १५/०७/२०२२ सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब -२ ( १ ) / प्रशा / ५३५५ / २०२२ - श्री . वि . म . गायकवाड , 
२ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १३/०७/२०२२ 
व १४/०७/२०२२ या दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येते . 


औरंगाबाद विभाग 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . वि . म . गायकवाड , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०२२ : अग्रहायण , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . म . गायकवाड , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते . 


: २ : 

उपरोक्त कालावधीतील सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा 
यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पाहीला आहे . 

नांदेड . दिनांक : - १५ जुलै , २०२२ 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड . 


१६ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचले : - श्री . जितेंद्र दु . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव 
यांचे पत्र जा . क्र . १८ ९ ५ / २०२२ , दिनांक ११/०७/२०२२ सोबत विहीत 
नमुन्यातील परिवर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज , वैद्यकिय प्रमाणपत्र व 
त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब -२ ( १ ) / प्रशा / ५३५६ / २०२२ - श्री . जितेंद्र दु . जाधव , 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक २ ९ / ०६ / २०२२ 
ते १०/०७/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( १२ ) दिवसांची परावर्तित 
रजा , वैद्यकिय कारणास्तव कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जितेंद्र दु . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , हदगाव हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जितेंद्र दु . जाधव , 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: २ :: 

दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांच्या न्यायालयाचे दिनांक २ ९ / 
०६/२०२२ ते ०७/०७/२०२२ या कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कामकाज 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हिमायतनगर यांनी पाहीला आहे व 
दिनांक ० ९ / ०७ / २०२२ व १०/०७/२०२२ या कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक 
कामकाज दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , उमरी यांनी पाहीला आहे . 

नांदेड . दिनांक : - १५ जुलै , २०२२ 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड . 


१७ 


२८११ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

वाचले : - श्री . चं वि . मराठे , जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांचे पत्र क्र . 
५२८५ / २०२२ , दिनांक १४/०७/२०२२ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब- २ ( १ ) / ५३५२ / २०२२ - श्री . चं . वि . मराठे , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १८/०७/२०२२ ते २०/०७/२०२२ पर्यत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , शिल्लक 
अर्जित रजेच्या अटीस अधीन राहुन , दिनांक १७/०७/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २१/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . चं . वि . मराठे , जिल्हा न्यायाधीश - २ , 
नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . चं . वि . मराठे , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


:: २ 

उपरोक्त कालावधीतील जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
जरुरी व तात्कालीक कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड यांनी पहावा . 
नांदेड . दिनांक : - १५ जुलै , २०२२ . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


१८ 


जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले : - श्री . दिनेश द . माने , अतिरिक्त सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचा अर्ज दिनांक १६/०७/२०२२ व त्यावरील मा . 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन पत्र जा क्र . २ ९ २५ / 
२०२२ , दिनांक १६/०७/२०२२ व सोबत विहित नमुन्यातील अर्धवेतनी रजा 
मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा.क्र.ब - २ ( १ ) / ५४२२ / २०२२. श्री . दिनेश द . माने , अतिरिक्त 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ६० अन्वये दिनांक १३/०७/२०२२ ते 
१४/०७/२०२२ या एकूण दोन ( २ ) दिवसांची वाढीव अर्धवेतनी रजा , 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


२८१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०२२ : अग्रहायण , २४-३० , शके १ ९ ४४ 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री दिनेश द . माने , अतिरिक्त सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री दिनेश द . माने , अतिरिक्त 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
नांदेड . दिनांक : - १८ जुलै , २०२२ 


१ ९ 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती एस . बी . महाले , जिल्हा न्यायाधीश २ , कंधार जोड 
न्यायालय , मुखेड यांचे पत्र क्र . २८२५/२०२२ , दिनांक १८/०७/२०२२ सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 


जा.क्र.ब - २ ( १ ) / ५४०४ / २०२२.- श्रीमती एस . बी . महाले , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , कंधार जोड न्यायालय , मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ० ९ / ०७ / २०२२ ते 
१६/०७/२०२२ पर्यत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ८ ) दिवसांची वाढीव 
अर्जित रजा , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात 

येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . बी . महाले , जिल्हा 
न्यायाधीश - २ , कंधार जोड न्यायालय , मुखेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . बी . महाले , 
जिल्हा न्यायाधीश - २ , कंधार जोड न्यायालय , मुखेड हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या 
असत्या . 


:: ०२ :: 

उपरोक्त कालावधीतील जिल्हा न्यायाधीश २ , कंधार जोड न्यायालय 
मुखेड यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश 
-१ , कंधार यांनी पाहीला आहे . 

नांदेड . दिनांक : - १८ जुलै , २०२२ 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


२० 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले : - श्री जि . दु . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव 
यांचे पत्र क्र . १ ९ ५८ / २०२२ , दिनांक १६/०७/२०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब -२ ( १ ) / ५४०५ / २०२२-- श्री जे . डी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १८/०७/२०२२ व १ ९ / ०७ / २०२२ या एकुण 
( २ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक १७/०७/२०२२ रोजीच्या 
खातेनिहाय परिक्षेचे काम संपल्यावर ते दिनांक २०/०७/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 

येते . 


भाग १ - पुरवणी 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री जे . डी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री जे . डी . जाधव , दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


: २ 

श्री जे . डी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांच्या 
न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
श्री . के . आर . खोंद्रे , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हिमायतनगर यांनी 

पहावा . 


नांदेड . दिनांक : 


: - १८ जुलै , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


२१ 

जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले : 

श्रीमती एस . ए . हरणे , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
धर्माबाद यांचे पत्र क्र . १ ९ ० / २०२२ , दिनांक ११/०७/२०२२ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र.ब -२ ( १ ) / ५२४ ९ / २०२२-- श्रीमती एस . ए . हरणे , दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ११/०७/२०२२ ते १३ / ०७ / 
२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक 
१४ / ०७ / २०२२ र रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . ए . हरणे , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


औरंगाबाद विभाग 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . ए . हरणे , 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या असत्या . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०२२ : अग्रहायण , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


: २ : 

दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , बिलोली यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - ११ जुलै , २०२२ . 


२२ 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

वाचले : श्री दिनेश द . माने , अतिरिक्त सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचा अर्ज दिनांक ०८/०७/२०२२ व त्यावरील 
मा . दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन पत्र जा . 
क्र . २७८४/२०२२ , दि .०८ / ०७ / २०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्धवेतनी 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब -२ ( १ ) / ५२५४ / २०२२-- श्री दिनेश द . माने , अतिरिक्त सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ६० अन्वये दिनांक ११/०७/२०२२ व १२ / 
०७/२०२२ या एकुण दोन ( २ ) दिवसांची अर्धवेतनी रजा , दिनांक १० / ०७ / 
२०२२ रोजीची खातेनिहाय परीक्षेचे कामकाज संपल्यानंतर ते दिनांक १३ / 
०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री दिनेश द . माने , अतिरिक्त सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री दिनेश द . माने , अतिरिक्त 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

नांदेड . दिनांक : - १२ जुलै , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


२८१३ 


२३ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले : - श्री जी . आर . डोरनलपल्ले , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नायगांव ( बा . ) यांचे पत्र क्र . १७६६/२०२२ , दि . ०१/०८/२०२२ व 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र . ब -२ ( १ ) / ५ ९ २४ / २०२२-- श्री जी . आर . डोरनलपल्ले , 
सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ३०/०७/२०२२ 
या एक ( १ ) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री जी . आर . डोरनलपल्ले , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री जी . आर . डोरनलपल्ले , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: ०२ :: 

सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री . आर . एम . लोळगे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांनी पाहीला आहे . 
नांदेड . दिनांक : - ०२ ऑगस्ट , २०२२ . 


२४ 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

वाचले : - श्री . श . ए . बांगर , जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड यांचे पत्र क्र . 
५८०६/२०२२ , दि .३० / ०७ / २०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा 
अर्ज , वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा.क्र . ब -२ ( १ ) / ५८२२ / २०२२ - श्री . श . ए . बांगर , जिल्हा न्यायाधीश 
१ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम 
६१ अन्वये दिनांक २६/०७/२०२२ ते २ ९ / ०७ / २०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या 
एकूण चार ( ४ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकिय कारणास्तव कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . श . ए . बांगर , जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 


२८१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . श . ए . बांगर , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


डिसेंबर १५-२१ , २०२२ : अग्रहायण , २४-३० , शके 


:: ०२ :: 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील 
जरुरी व तात्कालीक कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांनी पाहीला 
आहे . 

नांदेड . दिनांक : - ३० जुलै , २०२२ . 


दुर्वाचनिय , 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


२५ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले : - श्री . आर . आर . राऊत , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , कंधार 
यांचे पत्र क्र . ५१५/२०२२ , दि . ३०/०७/२०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र . ब - २ ( १ ) / ५८२३ / २०२२. श्री आर . आर . राऊत , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०१/०८/२०२२ ते ०४ / 
०८/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ४ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक ३१/०७/२०२२ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा जोडून , 
दिनांक ३०/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०५ / ०८ / 
२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री आर . आर . राऊत , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री आर . आर . राऊत , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 
: २ : 


उपरोक्त कालावधीतील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या 
न्यायालयाचा विशेष अधिकार क्षेत्रातील कार्यभार श्री वाय . बी . गमे , दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , जोड न्यायालय , मुखेड यांनी पहावा , तसेच जरुरी 
व तात्कालीक कार्यभार श्रीमती आर . ए . ए . खतीब , सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - ३० जुलै , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


१ ९ ४४ 


भाग १ - पुरवणी 


२६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

वाचले : - श्री . आर . डी . गाडवे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , भोकर यांचे 
पत्र क्रमांक ८७१/२०२२ , दिनांक ०६/०८/२०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र.ब -२ ( १ ) / ६११३ / २०२२-- श्री आर . डी . गाडवे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०१/०८/२०२२ ते ०५/०८/२०२२ ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण पाच ( ५ ) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री आर . डी . गाडवे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश - १ , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री आर . डी . गाडवे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


: २ : 

सदरील कालावधीत मा . तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , भोकर यांच्या 
न्यायालयाचा विशेष अधिकार क्षेत्रातील कार्यभार स्थायी आदेशानुसार 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांनी तसेच जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ , भोकर यांनी पाहीला आहे . 

नांदेड . दिनांक : - ०६ ऑगस्ट , २०२२ . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


२७ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले : 

श्री . दिनेश द . माने , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , भोकर यांचे पत्र क्र . ४७२/२०२२ , दि . ०५/०८/२०२२ सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्धवेतनी रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


जा.क्र.ब -२ ( १ ) / ६११८ / २०२२-- श्री दिनेश द . माने , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ६० अन्वये दिनांक ०८/०८/२०२२ या एक ( १ ) 
दिवसांची अर्धवेतनी रजा , रजेच्या मागे दिनांक ०७/०८/२०२२ व रजेच्या 
पुढे ० ९ / ०८ / २०२२ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून दिनांक ०७/०८/२०२२ 
रोजी सकाळी १०.०० वाजेनंतर ते दिनांक १०/०८/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . दिनेश द . माने , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


औरंगाबाद विभाग 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दिनेश द . माने , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०२२ : अग्रहायण , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


:: ०२ :: 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर यांच्या 
न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
श्री . एम . आर . सोवनी , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , भोकर यांनी 

पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - ०८ ऑगस्ट , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


२८ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती रुहीना अंजुम मो . युनुस , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र दि . १४/०७/२०२२ व त्यावर दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन जा . क्र . २८ ९ ४ / २०२२ , 
दि .१४ / ०७ / २०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र.ब २ ( १ ) / ५३७ ९ / २०२२ - श्रीमती रुहीना अंजुम मो . 
युनुस , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक 
११/०७/२०२२ ते १३/०७/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती रुहीना अंजुम मो . युनुस , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती रुहीना अंजुम मो . 
युनुस , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिल्या असत्या . 


: २ : 

३ रे सह 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या 
न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
श्रीमती बी . एम . एन . देशमुख , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पाहीला आहे . 

नांदेड . दिनांक : - १६ जुलै , २०२२ 


एस . ई . बांगर , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड . 


२ ९ 

प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 


२८१५ 


वाचले : - श्रीमती रुहीना अंजुम मो . युनुस , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र दि . २५/०७/२०२२ व त्यावर 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन जा . क्र . ३०६७ / 
२०२२ , दि .२५ / ०७ / २०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे 
बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा.क्र . ब- २ ( १ ) / ५६३८ / २०२२- श्रीमती रुहीना अंजुम मो . 
युनुस , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक 
२५/०७/२०२२ या एक ( १ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती रुहीना अंजुम मो . युनुस , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती 
रुहीना अंजुम मो . युनुस , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच 
पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


: २ : 

३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या 
न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 

श्रीमती बी . एम . एन . देशमुख , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - २५ जुलै , २०२२ . 


चं . वि . मराठे , 

प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


३० 

प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

वाचले : - श्री जी . आर . डोरनलपल्ले , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांचे पत्र क्र . १६७८/२०२२ , दिनांक 
२५/०७/२०२२ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील 

आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब - २ ( १ ) / ५६३ ९ / २०२२- श्री जी . आर . डोरनलपल्ले , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १४/०७/२०२२ 
या एक ( १ ) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


२८१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०२२ : अग्रहायण , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री जी . आर . डोरनलपल्ले , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री जी . आर . डोरनलपल्ले , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: ०२ 

श्री जी . आर . डोरनलपल्ले , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नायगांव ( बा . ) यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार 
श्री . आर . एम . लोळगे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . 
यांनी पाहीला आहे . 

नांदेड . दिनांकः- २६ जुलै , २०२२ . 


चं . वि . मराठे , 

प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


३१ 

प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती एस . ए . हरणे , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
धर्माबाद यांचे पत्र क्र . २१५/२०२२ , दिनांक २५/०७/२०२२ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र.ब २ ( १ ) / ५७१७ / २०२२. श्रीमती एस . ए . हरणे , दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २१/०७/२०२२ व २२/०७/२०२२ या 
दोन ( २ ) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . ए . हरणे , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . ए . हरणे , 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या असत्या . 
: २ : 


दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , नायगांव बा यांनी पाहीला आहे . 

नांदेड . दिनांकः- २७ जुलै , २०२२ . 


चं . वि . मराठे , 

प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश १ , नांदेड . 


भाग १ - पुरवणी 


३२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

वाचले : - श्री . श . ए . बांगर , जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड यांचे पत्र क्र . 
५६६०/२०२२ , दिनांक २६/०७/२०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत 
रजेचा अर्ज , वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब -२ ( १ ) / ५६ ९ ३ / २०२२ - श्री . श . ए . बांगर , जिल्हा न्यायाधीश 
१ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम 
६१ अन्वये दिनांक २१/०७/२०२२ व २२/०७/२०२२ या एकूण दोन ( २ ) 
दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकिय कारणास्तव कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . श . ए . बांगर , जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . श . ए . बांगर , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: ०२ :: 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे दिनांक २१/०७/२०२२ 
रोजीचे जरुरी व तात्कालीक कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश - ३ , नांदेड यांनी 
पाहीला आहे व तात्काळ फौजदारी प्रकरणांचा कार्यभार निम्न स्वाक्षरितांनी 
पाहीला आहे . तसेच दिनांक २२/०७/२०२२ रोजीचे जरुरी व तात्कालीक 
कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांनी पाहीला आहे . 
नांदेड . दिनांक : - २७ जुलै , २०२२ . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


३३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती एम . ए . आनंद , जिल्हा न्यायाधीश १ , कंधार यांचे 
पत्र क्र . ९ ५१ / २०२२ , दिनांक २६/०७/२०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज , वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र . ब- २ ( १ ) / ५७१६ / २०२२- श्रीमती एम . ए . आनंद , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक २०/०७/२०२२ ते २५/०७/२०२२ पर्यत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ६ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकिय 
कारणास्तव कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . ए . आनंद , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , कंधार हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . ए . आनंद , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , कंधार हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या असत्या . 
नांदेड . दिनांक : - २७ जुलै , २०२२ . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०२२ : अग्रहायण , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


३४ 

प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 
- 


वाचले : श्री एम . एस . पौळ , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , मुखेड यांचे पत्र जा . क्र . २ ९ ५३ / २०२२ , दि . २८/०७/२०२२ व सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र . ब- २ ( १ ) / ५७५५ / २०२२- श्री एम . एस . पौळ , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २५/०७/२०२२ व 
२६/०७/२०२२ या दोन ( २ ) दिवसांची अर्जित रजा , मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . एस . पौळ , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एस . पौळ , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


: २ : 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री . एन . एस . बारी , 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांनी पाहीला आहे . 
नांदेड . दिनांक : - २८ जुलै , २०२२ . 


1 


चं . वि . मराठे , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


३५ 

प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले श्री . एम . एस . पौळ , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , मुखेड यांचे पत्र जा . क्र . २ ९ ५२ / २०२२ , दि . २८/०७/२०२२ व सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब- २ ( १ ) / ५७५४ / २०२२- श्री एम . एस . पौळ , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २८/०७/२०२२ ते 
३०/०७/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ३१/०७/२०२२ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा जोडून , 
दिनांक ०१/०८/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


२८१७ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . एस . पौळ , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एस . पौळ , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


: २ : 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री . एन . एस . बारी , 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांनी पहावा . 
नांदेड . दिनांकः- २८ जुलै , २०२२ . 


चं . वि . मराठे , 

प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


३६ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले : - श्री जी . आर . डोरनलपल्ले , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांचे पत्र जा . क्र . १८१८ / २०२२ , दि . 
०६/०८/२०२२ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब -२ ( १ ) / ६१६७ / २०२२- श्री जी . आर . डोरनलपल्ले , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०३/०८/२०२२ 
ते ०५/०८/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जी . आर . डोरनलपल्ले , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री जी . आर . डोरनलपल्ले , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
:: २ :: 


श्री जी . आर . डोरनलपल्ले , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नायगांव ( बा . ) यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार 
श्री . आर . एम . लोळगे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . 
यांनी पाहीला आहे . 

नांदेड . दिनांक : - १० ऑगस्ट , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


२८१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , 


३७ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती रुहीना अंजुम मो . युनुस , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र दि . ०८/०८/२०२२ व त्यावरील दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन जा . क्र . ३२३४/२०२२ , 
दि .०८ / ०८ / २०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


डिसेंबर १५-२१ , २०२२ : अग्रहायण , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र.ब - २ ( १ ) / ६२०२ / २०२२ - श्रीमती रुहीना अंजुम मो . 
युनुस , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक 
०८/०८/२०२२ रोजी एक ( १ ) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती रुहीना अंजुम मो . युनुस , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती रुहीना अंजुम मो . 
युनुस , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिल्या असत्या . 


:: २ :: 

श्रीमती रुहीना अंजुम मो . युनुस , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार 
श्रीमती बी . एम . एन . देशमुख , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांनी पाहीला आहे . 


नांदेड . दिनांक : - ११ ऑगस्ट , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


३८ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

वाचले : - १. श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांचे पत्र क्र . ७१८/२०२२ , दिनांक १०/०८/२०२२ 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


२. श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
बिलोली यांचे पत्र क्र . ७५६/२०२२ , दिनांक १७/०८/२०२२ 
कार्यालयीन आदेश 


भाग १ - पुरवणी 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
आहेत . 


जा . क्र . ब- २ ( १ ) / ६५२८ / २०२२. श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १०/०८/२०२२ ते 
१२/०८/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक १३/०८/२०२२ ते १५/०८/२०२२ रोजीच्या सुट्टयांचा 
फायदा जोडून , दिनांक १०/०८/२०२२ रोजीपासून ते दिनांक १६/०८/२०२२ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 
:: ०२ :: 


सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील ( दिनांक १४/०८/२०२२ एक दिवस वगळता ) जरुरी 
व तात्कालीक कार्यभार २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली 
यांनी पाहीला आहे . सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली व २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली या न्यायालयांचा दिनांक 
१४/०८/२०२२ रोजीचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांनी पाहीला आहे . 
नांदेड . दिनांक : - २३ ऑगस्ट , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


३ ९ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , बिलोली यांचे पत्र क्र . ७७४ / २०२२ , दिनांक २२/०८/२०२२ सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र.ब - २ ( १ ) / ६५०४ / २०२२ - श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २०/०८/२०२२ ते 
२२/०८/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 
:: ०२ :: 


सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांनी पहावा . 


:: ०३ :: 

उपरोक्त संदर्भीय पत्रातील विनंतीनुसार श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना दिनांक २०/०८/२०२२ 
रोजी मंजुर करण्यात आलेली एक दिवसांची किरकोळ रजा याद्वारे रद्द 
करण्यात येते . 

नांदेड . दिनांक : - २२ ऑगस्ट , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०२२ : अग्रहायण , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


४० 


जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले : - श्री जि . दु . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव 
यांचे पत्र क्र . २२६६ / २०२२ , दिनांक २३/०८/२०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र.ब -२ ( १ ) / ६५०५ / २०२२ -- श्री जि . दु . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २ ९ / ०८ / २०२२ व ३०/०८/२०२२ या 
दोन ( २ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २७/०८/२०२२ व 
२८/०८/२०२२ व रजेच्या पुढे दिनांक ३१/०७/२०२२ रोजीच्या सुट्टयांचा 
फायदा जोडून , दिनांक २६/०८/२०२२ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
०१ / ० ९ / २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री जि . दु . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री जि . दु . जाधव , दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


: ०२ : 

श्री . जि . दु . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांच्या 
न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
श्री . आर . डी . माने , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांनी 

पहावा . 


नांदेड . दिनांक : २३ ऑगस्ट , २०२२ . 

: 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


४१ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले : - श्री राजेश एम . लोळगे , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
नायगांव बा . यांचे पत्र क्र . १ ९ ८ ९ / २०२२ , दिनांक २२/०८/२०२२ सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 


जा.क्र.ब -२ ( १ ) / ६५०३ / २०२२-- श्री राजेश एम . लोळगे , दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २३/०८/२०२२ ते २६ / 
०८/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ४ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या पुढे २७/०८/२०२२ व २८/०८/२०२२ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा 
जोडून दिनांक २२/०८/२०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ ९ / 
०८/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येते . 


२८१ ९ 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . राजेश एम . लोळगे , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेश एम . लोळगे , 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
:: ०२ :: 


दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . व सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांच्या न्यायालयाचा दिनांक २३/०८/२०२२ व 
दिनांक २४/०८/२०२२ या कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांनी पहावा व 
दिनांक २५/०८/२०२२ ते २८/०८/२०२२ या कालावधीचा जरुरी व तात्कालीक 
कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , नायगांव बा . यांनी पहावा असा 
आदेश झाला आहे . 

नांदेड . दिनांक : - २३ ऑगस्ट , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


४२ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

वाचले : 

श्रीमती पी . एस . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्र . ३८४६/२०२२ , दिनांक १७/०८/२०२२ सोबत 
विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज , वैद्यकिय प्रमाणपत्र 
व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब- २ ( १ ) / ६४०४ / २०२२- श्रीमती पी . एस . जाधव , सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक ११/०८/२०२२ व 
१२/०८/२०२२ या एकूण दोन ( २ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकिय 
कारणास्तव कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . एस . जाधव , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . एस . जाधव , सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 

: ०२ : 

सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , तर , नांदेड यांच्या 
न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
श्रीमती रुहीना अंजुम , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांनी पाहीला आहे . 

नांदेड . दिनांक : - १८ ऑगस्ट , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 

नांदेड . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , 


२८२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०२२ : अग्रहायण , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


४३ 

जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले : - श्री के . आर . खोंद्रे , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
हिमायतनगर यांचे पत्र क्र . ६१६ / २०२२ , दिनांक ०७/०७/२०२२ सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 


जा.क्र.ब -२ ( १ ) /५१७५/२०२२.- श्री के . आर . खोंद्रे , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , हिमायतनगर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ११/०७/२०२२ ते १६/०६/२०२२ 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ६ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक ० ९ / ०७ / २०२२ व १०/०७/२०२२ व रजेच्या पुढे दिनांक १७/०७/२०२२ 
रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक ०८/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १८/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . के . आर . खोंद्रे दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , हिमायतनगर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . के . आर . खोंद्रे , दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हिमायतनगर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


: ०२ : 

दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हिमायतनगर व दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांच्या न्यायालयाचे दिनांक ० ९ / ०७ / २०२२ व 
१०/०७/२०२२ रोजीचे जरुरी व तात्कालीक कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , उमरी यांनी पहावा आणि दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
हिमायतनगर यांच्या न्यायालयाचे दिनांक ११/०७/२०२२ ते १७/०७/२०२२ या 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , हदगांव यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - ०८ जुलै , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश १ , नांदेड . 


४४ 


भाग १ - पुरवणी 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

वाचले : - श्री अमिताभ अ . पंचभाई , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , 
भोकर . यांचे पत्र क्र . ४१७/२०२२ , दिनांक ०७/०७/२०२२ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


. 


जा . क्र . ब -२ ( १ ) / ५१७६ / २०२२- श्री अमिताभ अ . पंचभाई , दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ११/०७/२०२२ ते १३/०७/२०२२ 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक ९ व १०/०७/२०२२ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक 
०८/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४/०७/२०२२ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री अमिताभ अ . पंचभाई , दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री अमिताभ अ . पंचभाई , 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


: ०२ : 

उपरोक्त कालावधीतील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , भोकर यांच्या 
न्यायालयाचा विशेष अधिकार क्षेत्रातील कार्यभार श्री एस . ए . खलाने , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा आणि जरुरी व 
तात्कालीक कार्यभार श्री ए . बी . रेडकर , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
उमरी यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - ०८ जुलै , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . ३२ ] गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०२२ : अग्रहायण , २४-३० , शके १ ९ ४४ [ किंमत : ००० रुपये 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 
शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 

टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 

नगर परिषद सेलू मुख्याधिकारी यांजकडून 

जाहिर सुचना 

महाराष्ट्र प्रादेशक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम 
२६ ( १ ) अन्वये सेलू शहराच्या दुस - यांदा सुधारीत विकास योजनेचे 
प्रसिध्दीकरण 


जा.क्र . 

४८६६ / २०२२ दिनांक १२ / १२ / २०२२- ज्या अर्थी 
सेलू नगर परिषदेने ( यापुढे उक्त नियोजन प्राधिकरण असे निर्देशिलेले ) 
तिच्या अधिपत्या खालिल क्षेत्राची ( यापुढे उक्त क्षेत्र नियोजन असे उल्लेखलेली 
) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ ( यापुढे 
उक्त नियोजन प्राधिकरण असे निर्देशीलेले ) चे कलम ३८ चे अनुषंगाने 
कलम -२३ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास योजना सेलू ( यापुढे उक्त 
प्रारूप विकास योजना असे उल्लेखलेली ) तयार करण्याचा इरादा ठराव 
क्र . ०२ दिनांक १२/०२/२०२१ अन्वये जाहिर करुन त्याबाबतची सुचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद विभाग पुरवणी भाग - १ मध्ये दि .०४ 
ते १० मार्च २०२१ मध्ये प्रसिध्द केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम -२४ च्या तरतुदींस 
अनुसरुन सेलू परिषदेने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना तयार 
करण्यासाठी सहायक संचालक , परभणी शाखा , परभणी यांची नगर रचना 
अधिकारी म्हणुन आदेश क्र . १४१ ९ दिनांक १०/०५/२०२१ अन्वये नेमणुक 
केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार नगर रचना 
अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगर रचना परभणी शाखा , परभणी 
यांनी , उक्त अधिनियमाचे कलम -२५ अन्वये विद्यमान जमिन वापर नकाशा 
तयार केल्यानंतर , उक्त क्षेत्राची प्रारूप विकास योजना तयार करुन ती उक्त 
नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम -२६ ( १ ) अन्वये प्रसिध्द 
करण्यासाठी हस्तांतरीत केली आहे . 

औ भाग १ अ -३२ 


९ ३ 


आणि ज्याअर्थी उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे 
कलम -२६ ( १ ) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडुन सुचना / 
हरकती मागविण्याकरीता प्रसिध्द करण्यासाठी ठराव क्र . ०७ दि .०४ / ११ / 
२०२२ रोजी पारीत केलेला आहे . 


त्याअर्थी उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना 
विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम -२६ ( १ ) अन्वये 
नागरीकांन कडुन सुचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द करीत आहे . 
सदर योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत नागरीकांच्या अवलोकनार्थ खाली नमुद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध 
आहेत . 


१. मुख्याधिकारी सेलू , नगर परिषद सेलू 

२. सहायक संचालक , नगर रचना परभणी शाखा परभणी 


J 


उक्त प्रारुप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या का हि सुचना / 
हरकती असतील तर त्यांनी ही सुचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिध्द झालेल्या दिनांक पासुन ३० दिवसाच्या आत मुख्याधिकारी , नगर 
परिषद सेलू यांचेकडे लेखी स्वरुपात कारणांसह पाठवाव्यात . सदरची 
सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ३० 
दिवसाचे आत नगर परिषदकडे प्राप्त झालेल्या सुचना / हरकती विचारात 
घेतल्या जातील . 


उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य 
शुल्क आकारुन सेलू नगरपरिषदेच्या कार्यालयात नागरीकांना उपलब्ध होउ 
शकतील . 

ठिकाण - सेलू 


मुख्याधिकारी , 

नगर परिषद सेलू जि . परभणी , 


९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०२२ : अग्रहायण , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


NOTICE 

BY CHIEF OFFICER MUNCIPAL COUNCIL 
SELU 


Publication of Draft Development Plan of Selu ( Revised 
II ) Under Section -26 ( 1 ) of Maharashtra Regional & Town 
Planning Act , 1966 


No. 4866 Date : - 12/12/2022 .-- Whereas the Selu 
Municipal Council , ( hereinafter referred to as " the said 
Planning Authority . " ) vide Resolution No.2 , dated 12 / 02 / 
2021 had declared its intention to prepare a Draft Development 
Plan of Selu ( hereinafter referred to as the " said Draft 
Development Plan " ) for the 
area under its 
jurisdiction , ( hereinafter referred to as said " area " ) as per the 
provision of section - 23 ( 1 ) read with section - 38 of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 ( here in 
after referred to as the " said Act " ) and notice to that effect is 
published in Maharashtra Government Gazette Aurangabad 
Division , Supplement Part 01 , on 04 to 10 March 2021 


And whereas , as per the provision in section - 24 of the 
said act Municipal Council vide Order No.1419 Dt . 10/05/2021 
has appointed Assistant Director Of Town Planning Parbhani 
Branch Parbhani as " Town Planning Officer " to prepare the 
said Draft Development Plan for the said area ; 

66 


भाग १ -अ पुरवणी 

Therefore , Selu Municipal Council hereby publishes the 
said Draft Development Plan along with the Report under 
section - 26 ( 1 ) of the said Act for inviting suggestions / 
objections from the public . The copy of the said Draft 
Development plan and Report therof are kept open for 
inspection of the public at the following offices on all working 
days during office hours . 

1. The Chief Officer , Selu Municipal Council , Selu 

2. Assistant Director , Town Planning Parbhani Branch , 
Parbhani 


And whereas the said planning Authority has passed 
Resolution No. 7 dated 4/11/2022 to publish the said Draft 
Development Plan under section – 26 ( 1 ) of the said Act , for 
inviting suggestions / objection from the public ; 


The suggestions / objections if any , in writing from the 
public in this regard with reasons , shall be submitted to the 
Chief Officer , Selu Municipal Council , within the period of 30 
days from the date of publication of the Notice in Maharashtra 
Govt . Gazette . Suggestions / objections received by the 
Municipal Council within the period of the 30 days from the 
date of publication of this Notice in Maharashtra Government 
Gazette shall only be considered . 


The copies of the said Draft Development Plan and 
particulars shall be available to the public at reasonable price 
in the office of Selu Municipal Council . 

Place : Selu 


Chief Officer , 

Selu Municipal Council , Selu . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


